पंचायत समिती आंबेगाव (जि.पुणे) येथील 
नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व 
इतर उपकामांस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 
५वा मजला, मर्झबान पथ, २५ बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : ३० एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 


७ 
— 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.पंसई-२०१४/प्र.क्र.२१/पंरा-७, दिनांक 02 जुले, 

२०१४. 

२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः जि.प. 
बांध./१३४/२०२०, दिनांक २९ जानेवारी, २०२०. 

३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः जिप/बांध/प्रकल्प 

१/३८३/२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक २ व ३ 
येथील पत्रांन्वये आंबेगाव पंचायत समितीच्या (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व 
इतर उपकामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०२ Yoh, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
आंबेगाव पंचायत समिती (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.४३४.३५ लक्ष 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. आंबेगाव पंचायत समिती (जि.पुणे) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे. तथापि, 
ग्राम विकास व विभागाच्या दिनांक ०२ जुले, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये आंबेगाव पंचायत समिती 
(जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व इतर उपकामांच्या बाबी अंतर्भुत नव्हत्या. 
त्यामुळे आंबेगाव पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंतिमत: पुर्ण होण्यासाठी 
फर्निचर व इतर उपकामांची आवश्‍यकता आहे. यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, पुणे यांनी आंबेगाव पंचायत समिती (जि.पुणे) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व 
इतर उपकामांचे रू.३०४.७१ लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, पुणे, अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे व मुख्य अभियंता, सा.बां.वि., पुणे यांनी साक्षांकीत केलेले आहे. आंबेगाव 
पंचायत समिती (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व इतर उपकामांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


आराखड्यास उपमुख्य वास्तुझास््रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, पुणे यांची मान्यता घेऊन नकाशे सादर करण्यात 
आले आहेत. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
तांत्रिक छाननी अंती, आंबेगाव पंचायत समितीच्या (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
फर्निचर व इतर उपकामांच्या रूपये ३०४.७१ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आंबेगाव पंचायत समिती (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व इतर 
उपकामांच्या एकुण रुपये ३,०४,७१,०००/-(रूपये तीन कोटी चार लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

१) पंचायत समिती आंबेगाव (जि.पुणे), येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता शासन 
निर्णय, सा.बां.वि.क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार विहीत 
केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलर फर्निचर उत्पादक अथवा पुरवठादार/अंतर्गत 
सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन फर्निचरचे काम करून घेणे 
बंधनकारक राहील. 

२) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

३) या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत 
समिती/जिल्हा परिषदेने सोसावा. 

४) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

५) प्रस्तुत कामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाळ वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


०२. पंचायत समिती आंबेगाव (जि.पुणे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व इतर 
उपकामांच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. 


General Abstract for Furniture and Sub Work of P. ५. Ambegaon Adm. Building, Dist. 
Pune 

Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
1 Furniture 11888000.00 
2 Internal Electrification 2000000.00 
3 Compound Wall and Gate 1187000.00 
4 Internal Roads 2742000.00 
5 Parking 795000.00 
| 6 | Landscaping 2505000.00 
7 Acoustic Planning 1000000.00 
Total 22117000.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


General Abstract for Furniture and Sub Work of P. ५. Ambegaon Adm. Building, Dist. 
Pune 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 

| 8 | Add 4 % for Contingency 665000.00 
| 9 | Add 12 % for GST 2660000.00 
10 Add 17 % for Price Escalation and DSR Rate Diff. 3768000.00 
11 Add 0.5 % for Insurance 111000.00 
12 Add 2 % for Computerisation 455000.00 
13 Add 2 % for Consultancy Charges 695000.00 
Total (1 to 13) 30471000.00 
Says Rs. 3,04,71,000/- 

०३. उपरोक्त फर्निचर व इतर उपकामांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च "२५१५- 
इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या 
इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ 0043)" या ळेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं. क्र.१७८/२१/व्यय-१५, दिनांक 
१० मार्च, २०२१ रोजीच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥॥99॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४३०११०७१५५१२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN DN GOMER OF AREAS 
DEVICHAND या सल 
JAIN cee ण 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

४) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


टं 
९ 
qo) मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो., मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 
११) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
१२) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, पुणे. 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पुणे. 
१५) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


) 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 


१६) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, पुणे विभाग, पुणे. 

१७) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, पुणे. 

१८) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, आंबेगाव, जि. पुणे. 

१९) सभापती, पंचायत समिती, आंबेगाव, जि.पुणे. 

२०) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


